बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा, शेगांव 
व खामगांव तालुक्‍यातील इतर जिल्हा 
मार्ग व ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१४०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २४ जुले, २०२३ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र./”का-२(२)/रस्ते दर्जोन्नती-बुलडाणा/२०२३/२८९९, दि.१६/०६/२०२३. 

प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा, शेगांव व खामगांव तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नरती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर 
केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांनी सदर रस्ते दर्जोत्नरत करणेबाबत मागणी केलेली 
आहे. 

सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेऊन बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा, शोगांव व 
खामगांव तालुक्‍यातील खालील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची  दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी.) 


शेगांव (प्रजिमा-७) पासून तिव्हाण इतर जिल्हा । (०/०० ते ७/५००) | १५.०० । प्रमुख जिल्हा 
खु. जानोरी येऊलखेड भोनगांव मार्ग-५३ ।७.५००कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१४५ 


रस्ता.(ता. शेगांव ) ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते २/००) 
५७ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ५/५००) 
१४ ५.५०० कि.मी. 
पारखेड जळकर भंडग हिवरा बु. | इतर जिल्हा | (०/०० ते १७/३५०) | १७.३५० | प्रमुख जिल्हा 
धापटी कंझारा गारडगांव ते राममा- | APA ६९ १७.३५० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१४६ 


५४८ सीसी ला जोडणारा Yea. 
(ता. खामगांव) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१४०/नियोजन-२ 


राममा-५४८ सी ते जयपुर लांडे | इतर जिल्हा | (०/०० ते ७/००) | २३.०० | प्रमुख जिल्हा 
टाकळी विरो खेर्डा कुरखेडा तरोडा | मार्ग-५८ । ७.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१४७ 
Ret  भानेगांव रस्ता (ता. ग्रामीण मार्ग-५० | (०/०० ते 3/00) 
खामगांव व शोगांव) ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-५२ | (0/00 ते ६/००) 
६.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-५१ | (०/०० ते ७/००) 
७.०० कि.मी. 
रामा-४४ ते बेलुरा हिवरा बु. मांडका ग्रामीण मार्ग-१९ | (०/०० ते १/६००) | १२.०० | प्रमुख जिल्हा 
खुटपुरी ते राममा-७५३ ई ला १.६०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१४८ 
जोडणारा रस्ता. ग्रामीण मार्ग-२० | (०/०० ते ३/००) 
(ता. खामगांव) ३.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (०/०० ते ७/४००) 
मार्ग-६८ | ७.४० कि.मी. 
एकूण ६७.३५० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६७.३५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२७२८.१५० + 
६७.३५०) म्हणजेच २७९५.५०० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३९.२५० 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी ( ९१०.८३०- ३९.२५०) म्हणजेच ९१०.८३० कि.मी. इतकी होईल. 
तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २८.१०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (३८२१.४६०- 
२८.१००) म्हणजेच ३७९३.३६० कि.मी. इतकी होईल. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२५१७३७५०७३१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
GANPAT 
SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१४०/नियोजन-२ 


३) अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 


प्रत :- 
१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
2) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 
४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 
५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
७ रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
) 


८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


